RNI No. MAHBIL / 2009/ 31732 
Reg. No. MCS/ 172/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - अ 


वर्ष २, अंक ५ 


[ पृष्ठे ४ 


गुरुवार ते बुधवार ,मार्च १७-२३, २०१६ / फाल्गुन २७ - चैत्र ३, शके १९३७-१९ ३८ 

[किंमत : रुपये ९.०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह 

विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ००५, दिनांक ५ मार्च २०१६ 


अधिसूचना 


मोटार वाहन अधिनियम , १ ९ ८८ . 

क्रमांक एमसीटी -२०१६ / प्र.क्र . १२ / परिवहन -५. - ज्याअर्थी, मोटार वाहन अधिनियम, १९ ८८ (१९ ८८ चा ५ ९) याच्या कलम १६५ कलम 
( १) व (२) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, मोटार वाहनांच्या वापरामुळे झालेल्या व्यक्तीचा मृत्यू किंवा त्यांना झालेली 
शारीरिक इजा किंवा त्यामुळे झालेल्या तिसऱ्या पक्षाच्या कोणत्याही मालमत्तेचे नुकसान किंवा दोन्हीही यांचा अंतर्भाव असणाऱ्या अपघाताच्या 
संबंधातील नुकसानभरपाईसाठीच्या दाव्यावर अभिनिर्णय करण्याच्या प्रयोजनासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट असलेल्या 
क्षेत्रासाठी एकूण आठ, नागपूर येथे एकूण चार , पुणे व ठाणे येथे प्रत्येकी एक अशी एकूण १४ मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणे गठीत करण्यात 
आली आहेत . 

त्याअर्थी, आता मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ (१ ९ ८८ चा ५ ९ ) च्या कलम १६५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून व त्याखाली तयार करण्यात आलेल्या नियमान्वये महाराष्ट्र शासन याद्वारे , श्रीमती माधुरी अनुप बरालिया , जिल्हा न्यायाधीश-१० व 
सहायक सत्र न्यायाधीश, नागपूर, यांची सदस्य म्हणून मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, नागपूर येथे त्यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून त्यांच्या 
वयाची ६० वर्षे पूर्ण होईपर्यंत किंवा शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत यांपैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत नियुक्ती करीत आहे . 


~ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रकाश साबळे , 
शासनाचे उप सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - अ -१ 


e 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १७-२३, २०१६/ फाल्गुन २७ - चैत्र ३, शके १९३७-१९ ३८ 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 005 , dated the 5th March 2016 


NOTIFICATION 


MOTOR VEHICLE ACT , 1988 . 

No. MCT-2016 /C.R . 12 /Transport-5. — Whereas, in exercise of the powers conferred by sub 
sections ( 1) and (2 ) of section 165 of the Motor Vehicle Act , 1988 (59 of 1988 ) , the Government of 
Maharashtra has constituted 8 Motor Accident Claims Tribunals for the area comprised within the 
limits of the Municipal Corporation of Brihan Mumbai, 4 Motor Accident Claims Tribunals for Nagpur 
and 1 Motor Accident Claims Tribunal at Pune and Thane each . Total number of 14 such Motor 
Accident Claims Tribunals for the purpose of adjudicating upon the claims for compensation in 
respect of accident involving the death or bodily injury to person arising out of the use of motor 
vehicles of damages to any property of third party or both so arising out of such and accidents. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 165 of the Motor Vehicles Act, 
1988 (59 of 1988 ), and rules framed under this , the Government of Maharashtra hereby appoints 
Smt.Madhuri Anup Baraliya , District Judge - 10 and Assistant Sessions Judge , Nagpur , as Member , 
Motor Accident Claims Tribunal, Nagpur with effect from the date she assumes charge till she 
allows the age of60 years or until further orders of Government whichever is earlier . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


PRAKASH SABALE , 
Deputy Secretary to Government . 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १७-२३, २०१६ / फाल्गुन २७ - चैत्र ३, शके १९३७-१९ ३८ 

जलसंपदा विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ८ मार्च २०१६ . 


अधिसूचना 


भारताचे संविधान . 

क्रमांक सेप्रनि . १५१३/ १७२२ / प्र. क्र . ४ ९ ३ / आस्था ( अतांत्रिक ).- भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३० ९ च्या परंतुकान्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि याबाबतीत अस्तित्वात असलेले सर्व विद्यमान नियम , आदेश किंवा संलेख यांचे अधिक्रमण करून , 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याद्वारे जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय कार्यालयातील “ कालवा चौकीदार ", गट ड पदाच्या सेवाभरतीचे 
विनियमन करणारे पुढील नियम करीत आहेत : 

१. या नियमांना “ जलसंपदा विभागाच्या क्षेत्रिय कार्यालयातील कालवा चौकीदार , गट ड ( सेवाप्रवेश) नियम , २०१५ ”, असे म्हणावे . 


शासन 


२. या नियमांमध्ये संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर , 
( एक ) 

याचा अर्थ महाराष्ट्र शासन ; 
( दोन ) माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा ” याचा अर्थ महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षण मंडळे अधिनियम , १९ ६५ ( महाराष्ट्र १९ ६५ 
चा ४१ ) अन्वये प्रस्थापित केलेल्या विभागीय मंडळाने नियंत्रित केलेली माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा असा असून यामध्ये शासनाने 
यास समकक्ष म्हणून घोषित केलेली अन्य कोणतीही परीक्षा याचा समावेश होतो ; 

( तीन ) “ जलसंपदा विभाग याचा अर्थ महाराष्ट्र शासनाचा जलसंपदा विभाग . 


३ . 


जलसंपदा विभागातील “ कालवा चौकीदार ” पदावर खालील अटी पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाने नियुक्ती करण्यात 


येईल 


( एक ) ज्यांचे वय किमान १८ वर्षे व कमाल ३३ वर्षे आहे 
( दोन ) ज्यांनी माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे 
( तीन ) ज्यांना चौकीदार पदाचा किमान एक वर्ष कामाचा अनुभव आहे ; आणि 
( चार ) ज्यांची शरीरयष्टी 

सुदृढ 
परंतु, या पदावर नियुक्तीसाठी माजी सैनिकांना प्राधान्य देण्यात येईल. 


आहे : 


४ . 


कालवा चौकीदार या पदावर नेमणूक होणारा उमेदवार विभागाच्या मंडळांतर्गत कोणत्याही कार्यालयात बदलीस पात्र राहील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


शि मा . उपासे , 
शासनाचे सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १७-२३, २०१६/ फाल्गुन २७ - चैत्र ३, शके १९३७-१९ ३८ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032, dated the 8th March 2016 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 

No.RTR . 1513/ 1722/C . R.493/Est. (Nontech .).— In exercise of the powers conferred by the proviso 
to article 309 of the Constitution of India , the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make 
the following rules regulating the recruitment to the post of Canal Watchman , Group -D , in the field 
offices under the Water Resources Department , namely : 


1. These rules may be called as “ Canal Watchman , Group - D’in field offices under the Water 
Resources Department (Recruitment) Rules , 2015 ” . 


2. In these rules unless the context requires otherwise , - 

(a ) “ Department” means the Water Resources Department of the Government of 
Maharashtra ; 

(6 ) "Government” means the Government of Maharashtra ; 

(c) " Secondary School Certificate Examination ” means the Secondary School Certificate 
Examination conducted by the Divisional Board under the Maharashtra Secondary and Higher 
Secondary Education Board Act , 1965 (Mah . XLI of 1965 ) and includes any other examination 
declared by Government to be equivalent thereto . 


3. Appointment to the post of Canal Watchman , Group -D , in the Department shall be made 
by nomination from amongst the candidates who, 

(i) are not less than eighteen and not more than thirty -three years of age ; 
( ii ) have passed the Secondary School Certificate Examination ; 
(iii) have worked as a Watchman at least for a period of one year ; and 

( iv ) have healthy physique : 
Provided that , preference shall be given to ex - serviceman . 


4. A person appointed to the post shall be liable to be transferred to any office within the Circle 
Offices under the Department. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. M.UPASE , 
Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


